परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे, दंतशल्यचिकित्सक, 
गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३८१/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 

२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे/दंशाचि/१५२५-२८/२१,दि.२९.१०.२०२१. 
शासन निर्णय:- 

शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्‍त आदेशान्वये डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे, यांची सामान्य 
राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार 
डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे, हे दंतठाल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रूग्णालय घोडेगांव, पुणे येथे 
दि.१३.१२.२०१७ (म.पू.) रोजी रुजू झाले. डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे, दंतशाल्यचिकित्सक गट-ब यांचा 
परिविक्षा कालावधी दि.१२.१२.२०१९ (म.नं) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा 
दंतशल्यचिकित्सक या पदावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१०५९३०७४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sontakke oi creme of ago 
Premanand एका 


53a87e167edcc566a40a12ae53cd, 
ialNumber=89357e84059779c4ad0939baba47be 


1d7999cb1d37b914bdf76f412b21aaclaf, 
nyanes hwar ease 
Date: 2022.02.09 19:54:24 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३८१/सेवा-१ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय,पुणे. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय घोडेगांव,पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०.डॉ.प्रितमकुमार माणकापुरे, (संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


